पशुधन विकास अधिकारी, (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या सन २०१८ च्या 
नियतकालिक बदल्या.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जून, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि.३१/५/२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


पशुधन विकास अधिकारी गट-अ या संवर्गातील लातूर विभागात कार्यरत अधिका-यांच्या 
नियतकालिक बदल्या दि.३१/५/२०१८ च्या आदेशान्वये करण्यात आल्या आहेत. सदर 
आदेशामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत. 


१.नागपूर विभाग 


P| . | अनुक्रमांक ०२ वरील डॉ. अजय तुकाराम ठवरे यांचे बदलीपूर्वीच्या कार्यरत पदाचे नाव 
पविअ, फिरता पवैद, अहेरी, जि.गडचिरोली असे नमूद करण्यात आले आहे. त्या ऐवजी सदर 
पदाचे नांव पविअ, पवैद-श्रेणी-१, पोहरा, जि.भंडारा असे वाचण्यात यावे. 


२. अमरावती विभाग 


i . | अनुक्रमांक 30 वरील डॉ. पंकज गोविदराव रवाळे यांचे बदलीपूर्वीच्या कार्यरत पदाचे नांव 
पविअ, पवैद-श्रेणी-१, राहाटगांव, ता.जि.अमरावती असे दर्शविले आहे. त्या ऐवजी सदर 
पदाचे नांव पविअ, राज्यस्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखाना, लोणीटाकळी,श्रेणी-१, 
जि.अमरावती असे वाचण्यात यावे. 


3. औरंगाबाद विभाग 


1 . | अनुक्रमांक २१ वरील डॉ. श्रीनिवास गंगाधर जिकलोड यांचे नांव औरंगाबाद व लातूर या 
दोन विभागामध्ये दर्शविण्यात आळे आहे. डॉ. जिकलोड हे लातूर विभागात कार्यरत 
असल्याने त्यांचे औरंगाबाद विभागात अ.क्र.२१ येथे दर्शविलेले नांव व बदली याव्दारे रद्द 
करण्यात येत आहे. डॉ. जिकलोड यांची लातूर विभागातील अ.क्र.१७ नुसार पविअ, पवैद , 
शिराढोण ता.कंधार जि.नांदेड येथील बदली कायम करण्यात येत आहे. 


४. लातूर विभाग 


ie . | अनुक्रमांक १५ येथील अधिका-याचे नाव डॉ. उपेंद्र विठ्ठलराव गायकवाड, ऐवजी डॉ.अरविद 
वसंतराव गायकवाड असे वाचण्यात यावे . 


२. | अनुक्रमांक १६ येथील डॉ. मुकुंद राजेंद तावरे यांची बदली डॉ. व्ही. एम. खरोसेकर यांच्या 
दि. ३०/६/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या पदावर असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी 
डॉ. तावरे यांची बदली डॉ. व्ही. एम. खरोसेकर यांच्या दि. ३१/५/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


अनुक्रमांक 23 येथील डॉ. राजू वामनराव कचरे यांची बदली पविअ, जिपवेसचि, नांदेड 

( डॉ. उपेंद्र विठ्ठलराव गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) असे नमूद केळे 
आहे. त्या ऐवजी डॉ. कचरे, यांची बदली पविअ, जिपवैसचि, नांदेड (डॉ. अरविंद वसंतराव 
गायकवाड यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) असे वाचण्यात यावे . 


अनुक्रमांक २८ येथील अधिका-याचे नांव डॉ. संतोष विनायकराव खंडाळीकर असे नमूद 
केळे आहे. त्या ऐवजी त्यांचे नांव डॉ. श्रीमतभगवत चंद्रकांतराव खंडाळीकर असे वाचण्यात 
यावे. 


अनुक्रमांक ३१ वरील अधिका-याचे नांव डॉ. एस. जी. निबाळकर असे नमूद केले आहे. त्या 
ऐवजी त्यांचे नांव डॉ. एच. जी. निंबाळकर असे वाचण्यात यावे. 


अनुक्रमांक ५१ येथील डॉ. सुदर्शन मंचक मुंढे यांची बदली डॉ. रामराजे संदीपान जाधव 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी डॉ. मुंढे यांची बदली 
STRAT धिरसिंग जाधव यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर असे वाचण्यात यावे. 


५. नाशिक विभाग 


१, 


अनुक्रमांक 33 येथीळ डॉ. चोपडे राजाराम पितांबर यांची बदली पविअ,पवैद, सुरगाणा, 
जि.नाशिक (डॉ. बडगुजर अरुण भटू यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) असे नमूद 
करण्यात आले आहे. त्या ऐवजी डॉ. चोपडे यांची बदली पविअ,पवैद, सुरगाणा, जि.नाशिक 
(डॉ. बडगुजर अरुण भटू यांच्या दि. ३१/५/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 
असे वाचण्यात यावे . 


अनुक्रमांक ४१ वरील डा. धांडे सुनिल ज्ञानेश्वर यांच्या बदलीचे ठिकाण पविअ, पवैद-श्रेणी- 
१, हर्सुल, ता.जि.नाशिक ऐवजी पविअ, पवैद-श्रेणी-१, हर्सुल, ता.त्रंबकेश्वर, जि.नाशिक असे 
वाचण्यात यावे. 


अनुक्रमांक go येथील डॉ. कागणे प्रदीप गोविद यांचे बदलीचे ठिकाण पविअ(विस्तार), 
इगतपूरी, जि.नाशिक ( डॉ. आव्हाड यांच्या दि. ३०/६/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
होणा-या पदावर ) असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी डॉ. कागणे यांचे बदलीचे ठिकाण पविअ 
(विस्तार), इगतपूरी, जि.नाशिक ( डॉ. आव्हाड यांच्या दि. ३१/५/२०१८ रोजी सेवानिवृत्तीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर ) असे वाचण्यात यावे . 


अनुक्रमांक ९२ येथील डॉ. अमित अशोक पाटील यांच्या बदलीचे ठिकाण पविअ, पवेद-श्रेणी- 
१, पिंपळगांव, ता. पाचोरा, जि. जळगांव असे नमूद केले आहे. त्या ऐवजी बदलीचे ठिकाण 
पविअ, पवैद-श्रेणी-१, पिंपळगांव हरे, ता. पाचोरा, जि. जळगांव असे वाचण्यात यावे. 


६. कोकण-१ विभाग 


१. | डॉ. सतिष दत्तराव भोसले यांची अनुक्रमांक ३० व ३६ अशा २ ठिकाणी बदली दर्शविलेली 
आहे. त्यामुळे डॉ. भोसले यांची अ.क्र. ३६ वरील बदली रद्द करण्यात येत असून, अ.क्र.३० 
वरील बदली कायम ठेवण्यात येत आहे. 

२. | अनुक्रमांक २८ वरील डॉ. एम. एम. भोईर, पविअ, तपासणी नाका, तलासरी, जि.पाळघर 


यांची बदली पविअ, पवैद-श्रेणी-१ पाली, ता. वाडा, जि. पाळघर या पदावर करण्यात आली 
आहे. तथापी डॉ. भोईर हे नियत वयोमानानुसार दि.३१/३/२०१९ रोजी म्हणजे १ वर्षाचे आत 
सेवानिवृत्त होणार आहेत. ही बाब विचारात घेता डॉ. भोईर यांची बदली रद्द करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१४७/पदुम-१ 


७. कोकण-२ विभाग 

१. | अनुक्रमांक ४ येथील डा. दिपाली सलील हांडे यांच्या बदलीचे पद पविअ, पिपळनेर, 
ता.जि.पालघर असे नमूद करण्यात आले आहे. त्या ऐवजी डॉ. हांडे यांच्या बदलीचे ठिकाण 
पविअ, पवैद-श्रेणी-१, पिंपळशेत, ता.जव्हार, जि.पाळघर असे वाचण्यात यावे. 
२. | अनुक्रमांक ६ येथील डॉ. श्र. शि. सिह यांचे बदलीचे ठिकाण पविअ,पवैद-श्रे-१, साकडबाव, 
ता. शहापूर, जि.ठाणे (डॉ.गो. ग. चांदोरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) असे नमूद 
करण्यात आले आहे. त्या ऐवजी डॉ. सिह यांचे बदलीचे ठिकाण पविअ,पवैद-श्रे-१, 
साकडबाव, ता. शहापूर, जि.ठाणे येथील रिक्‍त पदावर असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७//.॥8॥व/95॥॥8.9०५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र २०१८०६०८१५०९३६५१०१ 
असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shri Ravindra Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 


S h r | R a V | n d ta G U ta V And Adf Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab25 1b7263219586c0069b6 
61c3f9cd6fd67e55000ce92, cn=Shri Ravindra Gurav 
Date: 2018.06.08 15:13:41 +05'30' 


(रविंद्र गुरव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 
१. आयुकत पशुसंवर्धन, WAS आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०७. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र was विकास मंडळ, अकोला. 
४. सहआयुक्त WMI (मुख्यालय) पुणे. 
५. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्‍्त,सर्व. 
६. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व. 
७. जिल्हा पशुसंवर्धन जिल्हा परिषद, सर्व. 
८. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 
१०.सर्व संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.कार्यासन पदुम-१(निवड नस्ती.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


